अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
मुंबई, नागपूर व पुणे विभागातील, विद्यमान 
वास्तुशास्त्र विद्याशाखेच्या विनाअनुदानित संस्थांमध्ये 
नवीन अभिकल्प (डिझाईन) पदवी अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२१८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआईसीटीई -Design/2028/ 
दि.१६.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वाचा येथील पत्रान्वये मुंबई, नागपूर व पुणे विभागातील, विद्यमान 
वास्तुशास्त्र विद्याशाखेच्या विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन अभिकल्प (डिझाईन) पदवी 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, मुंबई, नागपूर व पुणे विभागातील, सोबतच्या प्रपत्रात नमूद विद्यमान वास्तुशास्त्र 
विद्याशाखेच्या विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन अभिकल्प (डिझाईन) पदवी अभ्यासक्रम शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर, खालील प्रचलित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.:- 

अटी व शर्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, महाविद्यालयावर बंधनकारक राहील. 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत महाविद्यालयाने संचालक, तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, महाविद्यालयाने 
आवर्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२१८/तांशि-४ 


२. 


) संबंधित महाविद्यालयाने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त 


खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या wast 


नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 


महाविद्यालयाने आकारल्यास, महाविद्यालयावर महाराष्ट्र एज्युकेहनल इन्स्टिट्युजान 
(प्रोहिबिशान ऑफ Heart फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


) महाविद्यालयाने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी अखिल 


भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या मानकानुसार नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
महाविद्यालयावर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


) महाविद्यालयाने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय 


तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, विद्यार्थ्यांना 
वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय 
करणे आवशयक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) 
करणे आव्यक आहे. 


रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे महाविद्यालयांवर बंधनकारक राहील. 


) महाविद्यालयाने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक स्थावर जंगम 


मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असल्याचे 
निदर्डानास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयाची 
राहील. 


११) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 


/ संस्थेने भरणा केळे नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, 
नागपूर व पुणे यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. 


या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था/महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत Was 


प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते sear निर्गमित 
करावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२१८/तांशि-४ 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१३१४४२५७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
S H A H AJ A H A N AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0ef54f39 

44caflc620a5bc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499E5FF904468 
S H A K U R M U LA N | E1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR 

MULANI 

Date: 2024.07.23 13:27:03 +05'30' 


(TSTMS मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, नागपूर व पुणे (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sr No 


DTE Region 


MUMBAI 


NAGPUR 


PUNE 


PUNE 


Perma 
nent 
Id 


|- 


Institute वी 
Code Institute Name 
ADITYA 
COLLEGE OF 
ARCHITECTURE 


IDEAS 
INSTITUTE OF 
DESIGN 
EDUCATION 
AND 
ARCHITECTURA 
L STUDIES 

AAYOJAN 
SCHOOL OF 
ARCHITECTURE 
AND DESIGN 


DR. BHANUBEN 
NANAVATI 
COLLEGE OF 
ARCHITECTURE 
FOR WOMEN 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.218/TE-4, Dated: 23 July, 2024 


प्रपत्र 


List of New Design Course/Programme in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


Institute Address 


ADITYA 
EDUCATIONAL 
CAMPUS RM 
BHATTAD MARG 
RAM NAGAR 
KALPANA CHAWLA 
CHOWK BORIVALI 
WEST 
HUDKESHWAR 
ROAD OUTER RING 
ROAD, JUNCTION 
POINT, POST PIPLA, 
NAGPUR 


GAT NO.289, 
VILLAGE - 
WARWADI, TALUKA 
- PURANDAR 


BNCA CAMPUS, 
KARVENAGAR, 


New/ 
Existing 
Institute 


District 


MUMBAI 
SUBURBAN 


NAGPUR 


Existing 
Architecture 
Institute 


Existing 
Architecture 
Institute 


Existing 
Architecture 
Institute 


Existing 
Architecture 
Institute 


Program 


DESIGN 


DESIGN 


DESIGN 


DESIGN 


Page 1 of 1 


University 


University of 
Mumbai, 
Mumbai 


Rashtrasant 
Tukadoji 
Maharaj 
Nagpur 
University, 
Nagpur 


Savitribai 
Phule Pune 
University, 

Pune 


Savitribai 

Phule Pune 

University, 
Pune 


GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Name of 
Course 


DESIGN 


DESIGN 


DESIGN 


INTERIOR 
DESIGN 


Intake Intake 
Approved | Approved 
for 2023-24} for 2024-25 


Variation ९ णार 
Applied for 
Application 

for new 

course 


Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cddedef54F394 
Acaf1c620a5bc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499ES5FF904468E 
1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR 
MULANI 

Date: 2024.07.23 13:27:22 +05'30' 


